RNI No . MAHBIL /2009/ 35574 


TENESG 


KARVEEN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष३, अंक २४ ] मंगळवार, जुलै ४, २०१७/ आषाढ १३, शके १९३९ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक ४० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक साशा /कार्या-१/ ब-१/ जि .प.पं.स ./ निरर्ह / २०१७. - ज्याअर्थी, खालील उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 
२०१७ मध्ये जिल्हा परिषद गटामध्ये निवडणूक लढविलेली आहे. संबंधित तहसिलदार यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणक 
२०१७ चे निकाल जाहीर झाल्यापासून राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांच्याकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप - २०१५/ प्र.क्र . १० / का -६, दिनांक 
१० ऑगस्ट २०१५ अन्वये जिल्हा परिषद गटातील खाली नमूद केलेल्या उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ 
च्या निवडणूक खर्चाचेहिशोब व प्रतिज्ञापत्र विहित मुदतीत, म्हणजे निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांत सादर केलेले नसल्याचे 
कळविले आहे ; 

ज्याअर्थी, खालील उमेदवारांना याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी दिनांक १२ मे २०१७ अन्वये नोटीस काढून १५ दिवसांच्या 
आत म्हणणे सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यानुसार ( १) श्री . रामा राया लेंडी यांनी या कार्यालयाकडे लेखी म्हणणे सादर केले 
आहे. सदर उमेदवारांनी सादर केलेले म्हणणे समाधानकारक नसल्याने फेटाळण्यात येत आहे. तसेच उर्वरित ४ उमेदवारांनी त्यांचे लेखी म्हणणे या 
कार्यालयाकडे विहित मुदतीत सादर केलेले नाही . त्यामुळे त्यांना याकामी काहीही सांगणेचे नाही असे गृहीत धरण्यात येत आहे ; 

ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम १५- ख (१), ( क ), ( ख ) अन्वये जिल्हा परिषद निवडणूक 
लढविणाऱ्या उमेदवाराने मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रीतीने निवडणूक खर्चाचेहिशोब 
देण्यात कसूर केल्यास अशा व्यक्तीस , अशा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता परिषदेचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा 
परिषद सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश व अधिसूचना क्रमांक रानिआ /जिपपंस -२०१०/ प्र.क्र .९ / का - ७, दिनांक १९ नोव्हेंबर 
२०१० अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील १५ख (१) चे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
करण्यात आले आहेत ; 


भाग एक - अ ( को .वि .पु.) - ४० - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ४ , २०१७/ आषाढ १३, शके १९३९ 
ज्याअर्थी, जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुका २०१७ चा निकाल दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात 
आलेला आहे. सदर दिनांकापासून ३० दिवसांत, म्हणजेच दिनांक २२ मार्च २०१७ पर्यंत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने निवडणुकीमध्ये 
केलेल्या खर्चाचेहिशोब राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्याप्रमाणे सादर करणे आवश्यक होते. परंतु खालील जिल्हा परिषद गटातील 
उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचे हिशोब देण्यात कसूर केलेली आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ चे कलम १५- ख (१) चे प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
पी . डी . मलिकनेर , प्र . जिल्हाधिकारी, रायगड या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता, खालील उमेदवारांना जिल्हा परिषदेचा 
सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा जिल्हा परिषद सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरवित आहे. 
अ . क्र . उमेदवाराचेनाव गटाचा क्रमांक व नाव 

पत्ता 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 
श्री . आकाश दिलीप कांबळे १५ चौक 

मु . नवीन पोसरी, पो . मोहोपाडा, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड 
श्री . गुरुनाथ ज्ञानेश्वर थोरवे १५ चौक मु . पो . तांबाटी , तालुका खालापूर , जिल्हा रायगड 
श्री . रामा राया लेंडी 

३६ बेलोशी मु . वेलटवाडी, पो . नागांव, तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड 
श्री . अंकुश महादेव सुटे 

३९ नागोठणे मु . सुकेळी, तालुका रोहा, जिल्हा रायगड 
श्रीमती साक्षी संतोष आमले ४३ महागांव मु . पो . महागांव, तालुका तळा, जिल्हा रायगड 


Tarn 


m 


x 


5 


अलिबाग , 


पी . डी . मलिकनेर , 
प्र . जिल्हाधिकारी, रायगड . 


दिनांक ३ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ४ , २०१७/ आषाढ १३, शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक साशा / कार्या-१/ ब-१ /जि.प.पं . स / अनर्ह / २०१७. - ज्याअर्थी, खालील उमेदवारांनी जिल्हा परिशद व पंचायत समिती सार्वत्रिक 
निवडणुक २०१७ मध्ये पंचायत समिती गणामध्ये निवडणूक लढविलेली आहे. संबंधित तहसिलदार यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ चे निकाल जाहीर झाल्यापासून राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांच्याकडील आदेश क्र . रानिआ / नप- २०१५ / प्र. क्र . 
१० / का - ६, दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ अन्वये पंचायत समिती गणातील खाली नमूद केलेल्या उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक 
निवडणूक २०१७ चा निवडणूक खर्चाचे हिशोब व प्रतिज्ञापत्र विहीत मुदतीत , म्हणजे निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसात 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर केलेले नसल्याचे कळविले आहे ; 

ज्याअर्थी, खालील उमेदवारांना याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी दिनांक १२ मे २०१७ अन्वये नोटीस काढून १५ दिवसांच्या 
आत म्हणणे सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते . त्यानुसार (१ ) श्री . शैलेश नरेश नाईक , ( २ ) श्री . रामा राया लेंडी, (३ ) श्रीमती संज्योत 
संतोष पडवळ यांनी या कार्यालयाकडे लेखी म्हणणे सादर केले आहे . सदर उमेदवारांनी सादर केलेले म्हणणे समाधान कारक नसल्याने फेटाळण्यात 
येत आहे. तसेच उर्वरित १८ उमेदवारांनी त्यांचे लेखी म्हणणे या कार्यालयाकडे विहित मुदतीत सादर केलेले नाही . त्यामुळे त्यांना याकामी काहीही 
सांगणेचे नाही असे गृहीत धरण्यात येत आहे ; 

___ ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ चे कलम ६२- क ( १) ( क ) ( ख ) अन्वये पंचायत समिती निवडणूक 
लढविणाऱ्या उमेदवाराने मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रीतीने निवडणूक खर्चाचेहिशोब 
देण्यात कसूर केल्यास अशा व्यक्तीस , अशा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरीता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य 
होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश व अधिसूचना क्रमांक रानिआ/जिपपंस - २०१०/ प्र.क्र .९/ का - ७, दिनांक १९ नोव्हेंबर 
२०१० अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम ६२ क (१) चे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना 
प्रदान करण्यात आले आहेत ; 

ज्याअर्थी, जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुका २०१७ चा निकाल दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात 
आलेला आहे. सदर दिनांकापासून ३० दिवसांत , म्हणजेच दिनांक २२ मार्च २०१७ पर्यंत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने निवडणुकीमध्ये 
केलेल्या खर्चाचे हिशोब राज्य निवडणूक आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे सादर करणे आवश्यक होते . परंतु खालील पंचायत समिती गणातील 
उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचेहिशोब देण्यात कसूर केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम ६२ क (१) चे प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, पी. डी . 
मलिकनेर, प्र . जिल्हाधिकारी रायगड या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरीता, खालील उमेदवारांना पंचायत समिती सदस्य 
म्हणून राहण्यास किंवा पंचायत समिती सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरवीत आहे : 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


गणाचा क्रमांक व नाव 


पत्ता 


( ४ ) 


( १) 
१ 


T 


n 


m 


x 


श्री. निवृती खंडुपिंगळे ३० कलोते मोकाशी 
श्रीमती अश्विनी आशीष जाधव ३२ चांभार्ली 
श्रीमती माधुरी सचिन पवार ३२ चांभार्ली 
श्री . शंकर मोतीराम पाटील ३४ सावरोली 
श्रीमती सुरेखा गंगाराम वाघमारे ३६ साजगाव 
श्री . शैलेश नरेश नाईक ६५ थळ 
श्री. रामा राया लेंडी ७२ रामराज 
श्री . मनोज बाबुराव धात्रक ७७ नागोठणे 
श्रीमती संज्योत संतोष पडवळ ७९ खांब । 


मु . गोडीवली, पो ., ता . खालापूर , जिल्हा रायगड . 
मु . रीस , ता . खालापूर , जिल्हा रायगड. 
मु . रीस , ता. खालापूर , जिल्हा रायगड. 
मु . माडप, पो. माजगांव, ता . खालापूर , जिल्हा रायगड. 
मु . सावरोली, पो . साजगांव , ता . खालापूर , जिल्हा रायगड . 
मु . थळ, ता . अलिबाग जिल्हा रायगड. 
मु . वेलटवाडी , पो . नागांव, ता . अलिबाग , जिल्हा रायगड. 
मु . घर नंबर ४१, कोळीवाडा, नागोठणे, ता . रोहा, जिल्हा रायगड. 
मु . कुडली, ता . रोहा, जिल्हा रायगड . 


5 


w 


9 


v 


a 


९ 


महा 


U 


४ 
(१) 
१० 


१२ 
१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै ४ , २०१७/ आषाढ १३, शके १९३९ 
(२) (३ ) 

( ४ ) 
श्रीमती सुप्रिया नितीन वारंगे ८१ धाटाव 

मु . रोठ, ता . रोहा, जिल्हा रायगड . 
श्रीमती चित्रा अनिल देशमुख ८२ वरसे 

मु . पिंगळसई, ता . रोहा, जिल्हा रायगड . 
श्रीमती अमिषा अनिल पोटफोटे ८२ वरसे मु . निवी, पो . वरसे, ता . रोहा, जिल्हा रायगड. 
श्रीमती शेवंती महादेव सुर्वे ८५ महागांव मु . कोंडथरे , ता . तळा, जिल्हा रायगड. 
श्रीमती स्वप्नाली सुनील जाईलकर ८८ मांदाड 

मु . पो . मजगांव, ता . तळा, जिल्हा रायगड . 
श्रीमती शाहीनअजीम जुजीरकर १०१ दिघी 

मु . पो . वडवळी, ता . श्रीवर्धन , जिल्हा रायगड. 
श्री. किरण विष्णू खोपटकर १०४ बागमांडले । मु . पो. मारळ, ता. श्रीवर्धन, जिल्हा रायगड . 
श्री . लक्ष्मण दगडू पवार ११६ देवळे 

मु . वाकण, ता. पोलादपूर , जिल्हा रायगड. 
श्री . संजय गणपत जंगम ११७ लोहारे 

मु . हावरे, दो . सवाद , ता. पोलादपूर , जिल्हा रायगड . 
श्री . सखाराम महादेव देवे ११७ लोहारे 

मु . कुंभारकोंड, दिविल, ता. पोलादपूर , जिल्हा रायगड . 
श्री . सुरेश नारायण पालपिनकर ११७ लोहारे । मु . पार्ले , चांढवे, ता. पोलादपूर , जिल्हा रायगड . 
श्रीमती प्रमिला विजय शिंदे ११८ कोंढवी मु . मोरगिरी, फौजदारवाडी, ता. पोलादपूर , जिल्हा रायगड . 


१५ 
१६ 


२० 
२१ 


अलिबाग , 
दिनांक ३ जुलै २०१७. 


पी . डी . मलिकनेर, 
प्र . जिल्हाधिकारी , रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


